कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता 
दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी 
माध्यम व्यतिरिक्त) खाजगी माध्यमिक 
शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : माशाअ-२०२०/ प्र.क्र.६१ (भाग-२) /एसएम-४ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जुले, २०२१. 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय,समक्रमांक, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन शुध्दिपत्र :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यतास दिलेल्या व “कायम” शब्द 
वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) “प्रपत्र-अ” Helles खाजगी माध्यमिक ६१ शाळांमधील ३०८ शिक्षक व २०६ 
शिक्षकेत्तर पदे आणि “प्रपत्र-ब” मधील १८१ माध्यमिक शाळांच्या ५४३ वर्ग/ तुकडयांवरील ७६२ शिक्षक पदे अशा 
एकूण १०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेत्तर पदांना दि.०१ नोव्हेंबर, २०२० पासून २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित 
करण्यात आले आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ नंतर परिच्छेद क्र.७ व ८ पुढील प्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे :- 
0. उपरोक्त शासन निर्णयान्वये २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या “प्रपत्र- 
अ” मधील एकूण ५१४ शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदांवरील विद्यमान वेतनमानानुसार होणारा वार्षिक आवर्ती 
खर्च रु.६१६५.६० लक्ष इतका आहे. यावर होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (००)(११) 
नवीन अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२३३६१), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या 
लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच, उपरोक्‍त झासन निर्णयानुसार २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या 
“प्रपत्र-ब” मधील एकूण ७६२ शिक्षक पदांवरील विद्यमान वेतनमानानुसार होणारा वार्षिक आवर्ती खर्च 
रु.१०९७२.८० लक्ष इतका आहे. यावर होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (००)(१२) 
अशासकीय माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे (अनिवार्य) (२२०२३३७९), ३६- सहायक अनुदान 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
पी सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६२५/२०२१/व्यय-५, 
दिनांक ०७ जुले,२०२१ अन्वये दिलेल्या कार्योत्तर मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७१४१८०६०४२६२१ असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः माशाअ-२०२०/ प्र.क्र.६१ (भाग-२) /एसएम-४ 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा/ विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

५. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

११. आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१५. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१७. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ), जिल्हा परिषद (सर्व) 

१८.अधिक्षक, वेतन पथक (माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सवी. 

१९. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने 

२१. निवड नस्ती, एसएम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


